RNI No.MAHBIL/ 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष ४, अंक १२८ ] 


मंगळवार , नोव्हेंबर २७, २०१८ / अग्रहायण ६, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक २१६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २६ नोव्हेंबर २०१८ 

अधिसूचना 
सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने ( जाहिरातीस प्रतिबंध आणि व्यापार व वाणिज्य व्यवहार आणि उत्पादन, पुरवठा व वितरण 
यांचे विनियमन ) अधिनियम , २००३. 

क्रमांक विधेयक . १२१७ /प्र.क्र .४ / विशा-५. - सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने ( जाहिरातीस प्रतिबंध आणि व्यापार व वाणिज्य व्यवहार 
आणि उत्पादन , पुरवठा व वितरण यांचे विनियमन ) अधिनियम, २००३ चे कलम १३ क अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र 
शासन याद्वारे , उक्त अधिनियमातील कलम ४ - क मधील तरतुदीकरिता, त्यांचे कार्यक्षेत्र असलेल्या क्षेत्रात सहायक पोलीस निरीक्षकाच्या दर्जापेक्षा 
कमी दर्जाचा नसलेल्या कोणत्याही पोलीस अधिका-यास प्राधिकृत करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


विजय पाटील, 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ - २१६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ , नोव्हेंबर २७, २०१८ / अग्रहायण ६, शके १ ९ ४० 


HOME DEPARTMENT 


Madam CamaMarg, Hutatma Rajguru Chowk, Mantralaya , 

Mumbai 400 032, dated the 26th Novembar, 2018 . 


NOTIFICATION 


CIGARETTES AND OTHER TOBACCO PRODUCTS (PROHIBITION OF ADVERTISEMENT AND REGULATION OF TRADE AND 


COMMERCE , PRODUCTION, SUPPLY AND DISTRIBUTION ) Act, 2003. 


No. Vidheyak . 1217 / C.R.4 /SPL . 5. - In exercise of the powers conferred by section 13 - A of the 
Cigarettes and Other Tobacco Products ( Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and 
Commerce , Production , Supply and Distribution ) Act, 2003, in its application to the State of Maharashtra 
hereby authorizes the police officer not below the rank of Assistant Police Inspector for the purpose of 
section 4 - A of the said Act in areas of their jurisdiction . 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


VIJAY PATIL , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY I/C DIRECTOR 
SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI 
ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : I/C DIRECTOR SHRI MANOHAR SHANKAR GAIKWAD . 


